दि farsa एड सोसायटी, मुंबई या 
संस्थेंतर्गत कार्यरत निरीक्षणगृह/बालगृह, 
उमरखाडी, डोंगरी मुंबई येथील 
स्थापत्यविषयक दुरूस्तीच्या ७ कामांना 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः चिएसो-२०२२/प्र.क्र.१४१/का-८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक- १९ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा :- 
१. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र-विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय भाग-२, 
दि.२०/९/२०१९ 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा शासन परिपत्रक क्र-संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५/९/२०१९ 


३. कार्यकारी अभियंता, मध्य मुबई, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वरळी, मुंबई यांचे पत्र 
जा.क्र.का.अ./ममुंवि/७७१७ दि.१०/१०/२०२२ 


प्रस्तावना 

दि चिल्ड्रेन्स Us सोसायटी मुंबई अंतर्गतच्या निरीक्षणगृह/बालगृह, उमरखाडी, डोंगरी मुंबई 
येथे दि.२६/०१/२०२२ रोजी गणतंत्र दिवसाचा कार्यक्रम मुख्य अथिती मा.न्यायामुर्ती तथा अध्यक्ष 
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई, 
मा.न्यायमूर्ती तथा अध्यक्ष, बाल न्याय समिती (मा.उच्च न्यायालय, मुंबई) तसेच मा.प्रधान सचिव, 
महिला व बाल विकास विभाग यांच्या उपस्थितीत पार पडला. या कार्यक्रमादरम्यान 
निरीक्षणगृह/बालगृह, डोंगरी या संस्थेतीळ पायाभूत सोईसुविधांच्या अनुषंगाने इमारत बांधकाम व 
दुरुस्तीची कामे तातडीने करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुषंगाने सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग यांच्याकडून संस्थेची पाहणी करुन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रचलित 
स्वरुपानुसार सन २०२२-२३ च्या राज्य दरसूचीवर आधारित स्थापत्य विषयक दुरुस्तीच्या तातडीच्या 
कामांची अंदाजपत्रके तयार करण्यात आलेली असून सदर अंदाजपत्रकांस प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


दि चिल्ड्रेन्स एड्‌ सोसायटी, मुंबई या संस्थेंतर्गत कार्यरत निरीक्षणगृह/बालगृह, उमरखाडी, 
डोंगरी मुंबई येथीळ अधीक्षक कार्यालय इमारत, मुळी विभाग, मुले विभाग, परिविक्षा विभाग 
इमारतींमध्ये विविध प्रकारची दुरुस्तीची कामे करणे व आवारभिंतीचे तारेच्या कुंपणासह दुरुस्ती 


शासन निर्णय क्रमांकः चिएसो-२०२२/प्र.क्र.१४१/का-८ 


करण्याच्या अनुषंगाने वाचा क्र. ३ वरील पत्रांन्वये सादर ₹३,७२,४६,८७९/- (अक्षरी तीन कोटी 
बाहत्तर लक्ष सेचाळीस हजार आठशे एकोणऐंशी मात्र) इतक्या रक्कमेच्या पुढील सात ईमारत 
बांधकाम व दुरूस्तीच्या तातडीच्या कामांच्या अंदाजपत्रकास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. कामाचे स्वरुप डा 
रक्‍कम (रुपये) 


q MOW to Repairs to Plaster and painting & Other ₹३3,८४,८३४-/ 
Miscellaneous work at Girls ward, Children Home 
Umarkhadi, Mumbai 

2 MOW 10 repairs to compund wall with wire fencing at) %39,29,&9&/- 
Children Home, Umarkhadi 


3 Repairs to plaster and painting of compund wall at) %34,019,22&/- 
Children Home, Umarkhadi 
8 Repairs and revovation of Probation Bldg. at Children | ₹२,२६,८९,९१७/- 
Home, Umarkhadi 
षु MOW to repairs to water tank at Boys ward at Children ₹२?,८६,४८३/- 
Home, Umarkhadi 
Construction of W.C. and bath & renovation of | ₹२४,२४,२५२/- 
Suprintending office at Children Home, Umarkhadi 
9 Renovation of the superintendent officers Quts & staff} %9¢,32,809/- 


Qrts. repairs to plaster, painting, flooring, toilet, kitchen at 


१४ floor main building at Children Home, Umarkhadi 
एकुण ₹3,७२,४६,८(७९/- 


२. सदर शासन निर्ण वित्त विभागाचा झासन निर्ण क्र. विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय भाग-२, दि.२०/९/२०१९ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, 
१९७८, भाग-पहिळला, उपविभाग-५, अनुक्रमांक ३ व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम 
पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

३. सदर बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्र. एक्स-३, ०२, समाज कल्याण, १०२, बाल कल्याण 
४२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यावरील भांडवली खर्च (००)(०१) मोठी बांधकामे कार्यक्रम, ५३, 
मोठी बांधकामे (४२३५-०२०६) या लेखाशिर्षांतर्गत व इतर खर्च (००)(०२)आस्थापना खर्च कार्यक्रम 
६३, आंतरलेखा हस्तांतरणे (४२३५-०२१५) व (००)(०३)हत्यारे व संयंत्रे कार्यक्रम ६३, आंतरळलेखा 
हस्तांतरणे (४२३५-०२२४) या लेखाशिर्षातर्गत अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः चिएसो-२०२२/प्र.क्र.१४१/का-८ 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा सांकेतांक २०२२१०१९१०५७४०६८३० असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


N | | e S h Pa signed by हश 7 
Janardan ® 


ent, 
ICode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c3 
Ocfe085ddbef06ea381e7e81401a472 


Patil ७७७७०0 cee rar al 
(डॉ.निलेश ज. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 

सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१२. 
93. 
१४. 
१५. 
१६: 
१७. 


आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 


.महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
.महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 


सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई 

जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी, मुंबई व मुंबई उपनगर 

मुख्याधिकारी, दि चिल्ड्रेन्स एड्‌ सोसायटी, मुंबई 

निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


